कृषी उन्नती योजना-एकात्मिक फलोत्पादन 
विकास अभियान (MIDH) अंतर्गत राष्ट्रीय 
फलोत्पादन अभियान सन २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा पहिल्या 
हप्त्याचा निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-अे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २२ जानेवारी, २०२१ 
dat: 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ४ मे, २०२०. 
२. कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-अ, दिनांक २१ जुले, २०२० 
३. केंद्र शासनाच्या कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाची इंग्रजी .१९०.१८-२४/२०१७-॥॥॥७-(8), 
Dated:93 August, २०२० ची तीन पत्रे. 
४. कृषिव पदुम विभाग, कार्यासन २-अ यांचे क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५८/२-अ, दि.१२.१०.२०२० चे पत्र. 
५. कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-अ,दि. २७ ऑक्टोबर, २०२० 
६. संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचे जा.क्र. मराफऔवमं/ ळेखा/ 
२९३५०/२०२०, दिनांक १२/११/२०२० TOOTH. मराफओऔवमं /लेखा/ ३४२०४/ २०२०, 
दिनांक २८/१२/२०२० चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

सन २०२०-२१ मध्ये राज्यात कृषी उन्नती योजना-एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राष्ट्रीय 
फलोत्पादन अभियान राबविण्यासाठी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन संदर्भाधीन 
क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या तिन्ही प्रवर्गाचा मिळून एकूण अर्थसंकल्पित रक्कमेच्या 
33% च्या मर्यादेत रुपये ६४८७.१७३ लाख (रुपये चौसष्ट कोटी सत्याऐंशी लाख सतरा हजार dial फक्त) एवढ्या 
निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तद्नंतर संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील पत्रास अनुसरुन 
मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी (केद्र हिस्सा -- राज्य हिस्सा) व चाळू आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र शासनाकडून प्राप्त 
झालेला पहिल्या हप्त्याचा निधी + त्याला समरुप राज्य हिस्सा अशा एकूण रुपये १०८७९.११ लाख निधीच्या 
कार्यक्रमास संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील शासन निर्णयान्वये सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांनी संदर्भाधीन क्रमांक ६ येथील 
पत्रान्वये केंद्र शासनाकडून संदर्भाधिन क्रमांक ३ येथील पत्रान्वये प्राप्त झालेला तिन्ही प्रवर्गाचा निधी + त्याला समरुप 
राज्य हिस्सा अशी एकूण ५५.८३ कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आहे. त्यास अनुसरुन 
सर्वसाधारण प्रवर्गाचा पहिल्या हप्त्यापोटी मंजूर केंद्र हिस्सा ६०% प्रमाणे रुपये २७.१३५०० कोटी व त्याला समरुप 
राज्य ४०% प्रमाणे रुपये १८.०९०० कोटी असा एकूण ४५.२२५० कोटी इतका निधी वितरित करण्याची परवानगी 
देण्याची विनंती नियोजन व वित्त विभागास करण्यात आली होती. वित्त विभागाने (केंद्र हिस्सा + राज्य हिस्सा) 
तरतूदीच्या ३०% मर्यादेत निधी वितरित करण्यास सहमती दर्शविली आहे. 
३. वित्त विभागाने अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या ३०% मर्यादेत निधी वितरणास परवानगी दिलेल्या रक्कमेपेक्षा पहिल्या 
हप्त्यापोटी वितरित करावयाची रक्‍कम (केंद्र हिस्सा + राज्य हिस्सा) कमी असून पहिल्या हप्त्याच्या (केंद्र हिस्सा + 
राज्य हिस्सा) निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वसाधारण प्रवर्गाचा 
पहिल्या हप्त्यापोटी मंजूर केंद्र हिस्सा रुपये २७.१३५०० कोटी + त्याला समरुप राज्य हिस्सा रुपये १८.०९०० कोटी 
असा एकूण रुपये ४५.२२५० कोटी एवढा निधी वितरणाची बाब विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-ओ 


शासन निर्णय:- 
१. राज्यात कृषी उन्नती योजना-एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान 
सन २०२०-२१ मध्ये राबविण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाचा पहिल्या हप्त्यापोटी मंजूर केंद्र हिस्सा 
रुपये २७.१३५०० कोटी + त्याला समरुप राज्य हिस्सा रुपये १८.०९०० कोटी असा एकूण रुपये ४५.२२५० 
कोटी (रुपये पंचेचाळीस कोटी बावीस लाख पन्नास हजार फक्त) एवढा निधी वितरित करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी खालील लेखाशिर्षांतर्गत चालू वर्षी अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 


राज्य हिस्सा (४०%) 
मागणी क्र. St-03, 
२४०१-पिक संवर्धन 


केंद्र हिस्सा (६०%) 
मागणी क्र. St-03, 
२४०१-पिक संवर्धन 


प्रवर्ग 
सर्वसाधारण 


(००)(११९)-फळलोत्पादन व भाजीपाला पिके 
(०३)(३७)-कृषी उन्नती योजना-एकात्मिक 
फलोत्पादन विकास अभियान (कें.पु.यो.) 


(००)(११९)-फलोत्पादन व भाजीपाला पिके 
(०३)(३४)-कृषी उन्नती योजना-एकात्मिक 
फलोत्पादन विकास अभियान (कें.पु.यो.) 


(केंद्र हिस्सा ४०%) (सर्वसाधारण) 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१४५०७) 


(केंद्र हिस्सा ६०%) (सर्वसाधारण) 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१९५६३) 


३. उपरोक्त निधी कोषागारातून आंहरित करण्याकरिता लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी 
वनस्पती मंडळ, पुणे यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून आणि व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र 
राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, तथा आयुक्‍त (कृषि), पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 

४. निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख 
केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित अटी व शर्तीचे तसेच 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


५. सदर प्रकरणी संदर्भाधीन क्रमांक ५ अन्वये निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही 
करावी. 

६. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १२/१४३१, दिनांक १५.०१.२०२१ व 
वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २१/२०२१/व्यय-१, दिनांक १९.०१.२०२१ अन्वये त्या विभागांनी 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०१२२१५३१०३७३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Ashok Maroti 
Atram sears amr 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 

२. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

३. मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-ओ 


४. मा. राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
५. मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद/महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई-४०० ०३२. 
६. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
८. मा. अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
९. मा. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१०. सचिव (कृषी), कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
११. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे. 
१३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ, पुणे. 
१४. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
. संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे. 
१६. सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
१७. सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी/तालुका कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
१८.सहायक संचाळक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१९. महालेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
२०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
२१. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 
२२. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
१८.सह संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई-४०० ०३२ 
१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
२०. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (कार्यासन क्र. १४३१), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
२१. कक्ष अधिकारी (व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
२२. कक्ष अधिकारी (2-3), कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२ 
२३. निवड नस्ती ९-ओ. 


-0 
— 
es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


